मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सन 
२०२४-२५ मध्ये (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत 
देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदाना 
करिता रू.१२३९२.०० लक्ष निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुशाशे-०४२४/प्र.क्र. ११३(भाग-१)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : 

. कृषि व पदुम विभाग झासन निर्णय क्र. कोशाशे-४२१८/प्र.क्र.८६/८ओ दि. १९ ऑगस्ट,२०१९. 

. कृषिव पदुम विभाग झासन निर्णय क्र. प्रकसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अ दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१. 

. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. शाशोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४-अ दि. २९ जून,२०२२. 

. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. मुशाशे-०५२४/प्र.क्र.११३/१४-अ, दि. १६ मे,२०२४. 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/मृदसं/वै.शेततळे/निधीमागणी/मृद-७/११९७१/२०२४, 
दि.२४ एप्रिल,२०२४ 


Cc AW A -5 


प्रस्तावना : 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत Raa सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 
अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना 
राबविण्यास दि.१९ ऑगस्ट,२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून सदर 
योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दि.१८ नोव्हेंबर,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 

सन २०२४-२५ मधील वित्त विभागामार्फत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत मुख्यमंत्री 
शाश्वत कृषि सिंचन योजनेच्या रू. ४०० कोटीच्या (सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी रु. 
३०० कोटी + वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी रू १०० कोटी) कार्यक्रमास दि.१६ मे, २०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कृषि आयुक्‍तालयाकडून सूक्ष्म 
सिंचनाकरिता पूरक अनुदान घटकासाठी प्राप्त निधी मागणी व सद्य:स्थितीत असलेल्या प्रलंबित 
दायित्वाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाकरिता पूरक अनुदान 
घटकासाठी रु.१२३९२.०० लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुशाशे-०४२४/प्र.क्र. ११३(भाग-१)/१४-अ, दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय : 

१. सन २०२४-२५ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. १२३९२.०० लक्ष (रुपये 
एकशे तेवीस कोटी ब्याण्णव लक्ष फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत असून सदर निधीचे योजनेंतर्गत घटकनिहाय वितरण 
पुढीलप्रमाणे: 

(रुपये लाखात) 
अ.क्र योजनेंतर्गत मंजूर घटक वितरीत निधी 
१ सूक्ष्म सिचन १२३९२.०० 
[केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत -प्रति थेंब अधिक 
पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक 
अनुदान] 
अ. ठिबक सिंचन 
आ. तुषार सिंचन 
एकूण १२३९२.०० 
१. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी खालील ळेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या मंजूर 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-३, 


२४०१, पिक संवर्धन, 

(00)(22) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना, 
(सर्वसाधारण)(कार्यक्रम), 

३३, अर्थसहाय्य, 

(२४०१ बी०७२) 


२. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे 
करावी आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी. 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता पुढील अधिकाऱ्यांना 
नियंत्रण आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
ae . _ आयुक्तालय । आयुक्त (कृषि, off | सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२. जिल्हा स्तर । जिल्हा अधिक्षक कृषि | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुशाशे-०४२४/प्र.क्र. ११३(भाग-१)/१४-अ, दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


४. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 
प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पाळन करावे. 


५. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये जिल्हानिहाय निधीचे वितरण दर्शविले 
आहे, त्यानुसार आयुक्त (कृषि) यांनी योजनेंतर्गत मंजूर निधी संबंधित जिल्हयांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीव्दारे वितरित करावा. 

६. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीचे 
जिल्हास्तरावरील वर्षनिहाय वितरण नमूद करण्यात आले आहे. सदर निधीतुन त्या त्या वर्षीचे 
प्रलंबित दायित्व अदा करण्याबाबत संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

७. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास 
व शासनास सादर करावे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ 
जुले, २०२४ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, नियोजन विभागाच्या सहमतीने व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/२०२४/व्यय-१, दि.१९ ऑगस्ट, २०२४ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१८२९५४१२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसार व नावाने ने 5 
S AN TO S H Di co cOVEENT OF HASTEN ला व 


2.5.4.20=f981 dSa9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420dF7cbaa289 
90d692e36, ICode=400032, st=Mah 


st=Maharas| 
90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9AGSBFD42747F 1995A4F2 
2FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
2024.09.05 19:03:30 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
८ 
९ 


. संचालक (सर्व, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुशाऱशे-०४२४/प्र.क्र. ११३(भाग-१)/१४-अ, दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई, 
११.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१२.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 
१३.वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवडनस्ती (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ठ - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुशाशे-०४२४/प्र.क्र.११३ (भाग-१)/१४-अे , दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 


जिल्हानिहाय निधी वितरणाचा तपशिल 


(रू. लाखात) 
अ.क्र जिल्हा वितरित निधी 
pa | अहमदनगर ३२०.०७ 
२ पुणे २१७.५७ 
३ सोलापुर ४३५.८१ 
| ४_| नाशिक १९२.०६ 
५ धुळे १२१३.२७ 
& जळगाव ३१०७.९६ 
| 68 | नंदुरबार ६३१.५५ 
é कोल्हापुर १७१.०७ 
९ PTS (930.20 
|__१०_ | ० सातारा ९१.८५ 
| aa | q औरगांबाद १२५१.४५ 
१२ बीड ३३७.८८ 
१३ जालना १०४२.६० 
| ag | लातुर २०६.३६ 
१५ हिंगोली १७४.३४ 
१६ नांदेड १९७.१८ 
| qe | उस्मानाबाद ३९०.५२ 
१८ परभणी १०९.३७ 
१९ अमरावती १९०.४२ 
२० अकोला ५९.७० 
२१ बुलढाणा ५९३.४२ 
२२ वाशिम २८२.९२ 
२३ यवतमाळ २२१.७९ 
२४ भंडारा ३.३१ 
२५ चंद्रपुर २९.४० 
२६ गडचिरोली Po 8 00 
२७ गोंदिया ३.३० 
२८ नागपुर ८६.१२ 
२९ वर्धा ९९.६६ 
३० ठाणे 10.00 | .०0 
३१ पालघर Po 00 
32 रायगड 10.00 | ,०0 
३३ रत्नागिरी ०.८६ 
३४ सिंधुदुर्ग Po wo 00 

एकुण १२३९१.९९ 


परिशिष्ठ - ब 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुशाशो-०४२४/प्र.क्र.११३ (भाग-१)/१४-अ , दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावरील वितरीत निधीचा वर्षनिहाय तपशिल 


(रू. लाखात) 
अ.क्र जिल्हा सन २०२१-२२ सन २०२२-२३ सन २०२३-२४ एकुण 
हि अहमदनगर fae | ३.२८ ३१६.७९ ३२०.०७ 
२ पुणे po 0__| ८ २०९.५७ २१७.५७ 
३ सोलापुर ॥ 1 ल... ४३५.८१ ४३५.८१ 
|. 8 | नाशिक ॥_. - ee शिक आ १९२.०६ १९२.०६ 
4 धुळे PF 0__| २६.२८ ११८६.९९ १२१३.२७ 
& जळगाव i >... | ०.२९ ३१०७.६७ ३१०७.९६ 
|» 0, 9) नंदुरबार १६.८७ १४.९६ ५९९.७२ ६३१.५५ 
८ कोल्हापुर ३.६४ ६.८८ १६०.५५ १७१.०७ 
९. |. सांगळी | ३०.३ ६०.६५ ६३९.२५ ७३०.२० 
| ao | सातारा PF 0____| ie ९१.८५ २१.८५ 
| aa औरगांबाद [1 — See 9.39 १२४४.१४ १२५१.४५ 
१२ बीड ॥.४ >. ae शिंक आता ३३७.८८ ३३७.८८ 
१३ जालना १.९ ४.७७ १०३५.९३ १०४२.६० 
| a | लातुर ०.६८ ०.३२ २०५.३६ २०६.३६ 
१५ हिंगोली PF Fo 498.38 998.38 
१६ नांदेड [1 eee १२९.१९ ६७.९९ १९७.१८ 
| aw | उस्मानाबाद ५.३१ १५.६ ३६९.६१ ३९०.५२ 
१८ परभणी PF 0____| ॥ 01. ग १०९.३७ १०९.३७ 
१९ अमरावती २.२८ १.१७ १८६.९७ १९०.४२ 
२० अकोला f  - 0____| a er ५९.७० ५९.७० 
२१ बुलढाणा PF 3.2 480.22 483.82 
२२ वाशिम ॥ : 7 अ. >? i 2 — 20 | २८२.९२ २८२.९२ 
२३ | यवतमाळ | ०.०६ ३.३७ २१८.३६ २२१.७९ 
२४ भंडारा ae ||| १.५ १.८१ ३.३१ 
२५ चंद्रपुर a | ०.३६ २९.०४ २९.४० 
२६ गडचिरोली Po 0____| i — — ee | | 00 fF 0.00 
२७ गोंदिया i. ee fj — ee 3.30 3.30 
२८ नागपुर ०.५१ ७.४६ ७८.१५ ८६.१२ 
२९ वर्धा ०.३१ ४.३६ ९४.९९ ९९.६६ 
३० ठाणे [1 a a oe | 00 fF 0.00 
३१ पालघर Fo ee. ee | 8.00 fF 0.00 
32 रायगड [1 0___| a ee fF 00 fF 0.00 
33 रत्नागिरी शिळ उण ae ०.८६ ०.८६ 
३४ सिंधुदुर्ग ॥17_- ह. - | ne el fF 8.00 fF 0.00 
एकुण ६१.८६ २९८.९५ १२०३१.१८ १२३९१.९९ 


